परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय 
निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा सेवा 
कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना 
कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता 
सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रुग्णता 
निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ति उपदान तसेच 
सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती 
उपदान अनुज्ञेय करण्याच्या अनुषंगाने 
कार्यपद्धती. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : अंनियो-२०२३/प्र.क्र.२८/टिएनटी-६ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०६सप्टेंबर, २०२३. 
वाचा : 
१. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः रानियो-२०२२/प्र.क्र.३४/सेवा ४, दि. ३१ मार्च, २०२३ 
२. शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. अंनियो-२०२३/प्र.क्र.२८/टिएनटी-६, 
दि.१४ जुन, २०२३ 

३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः रानिप्र-२०२३/प्र.क्र.५७/सेवा ४, दि.२४ ऑगस्ट, २०२३ 


प्रस्तावना : 

वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ३१ मार्च, २०२३ यास अनुसरुन संदर्भ क्रमांक २ अन्वये, 
दिनांक ०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर राज्यातील जिल्हा परिषदा तसेच, मान्यता प्राप्त खाजगी 
१००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% 
अनुदानित पदावरील शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी जो परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / 
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य आहे SAT (अ) शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याचा सेवेत असतांना 
मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान, (ब) रुग्णता सेवानिवृत्त 
झालेल्या शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवितन आणि सेवानिवृत्ती उपदान लागू 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर कुटुंब निवृत्तिवितनधारकास व रुग्णता निवृत्तिवेतनधारकास 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील तरतुदीप्रमाणे कुटुंब निवृत्तिवेतन / रुग्णता 
निवृत्तिवेतन लागू होईल. (क) तसेच १००% अनुदानित शाळेतील सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या शिक्षक / 
शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात आले आहे. 

वित्त विभागाने संदर्भ क्रमांक ३ येथील परिपत्रकान्वये संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन 
निर्णयानुसार अनुज्ञेय असलेल्या लाभासंदर्भाने कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. उक्त कार्यपद्धती 
निश्चित करताना जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक 
शाळा, कृषितर विद्यापिठे व त्यांच्याशी संलग्नित मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये 
तसेच कृषी विद्यापिठे व तत्सम अनुदानित संस्थामधील कर्मचाऱ्यांना वरील निर्णय, योग्य त्या 
फेरफारासह लागू राहील. मात्र याबाबत स्वतंत्र आदेश संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अंनियो-२०२३/प्र.क्र.२८/टिएनटी-६ 


निर्गमित करण्याची कार्यवाही त्यांच्या स्तरावरुन करावी असे सूचित केले आहे. त्याप्रमाणे संदर्भाधीन 
क्रमांक २ येथील शासन निर्णय, १४ जुन, २०२३ येथील अनुज्ञेय लाभाबाबतची कार्यपद्धती निश्चित 
करण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासन विचाराधीन आहे. 
शासन परिपत्रक: 

राज्यातील जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक 
उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर 
कर्मचारी व परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य असणारा 
कर्मचारी सेवेत असतांना मृत्यु पावल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि मृत्यु उपदान व 
रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱयाला रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्त उपदान तसेच शासन 
सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान मंजूर करणेबाबतचा शासन निर्णय दिनांक १४ जून, 
२०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक ३ येथील परिपत्रकामध्ये उक्त लाभ अनुज्ञेय 
करण्याबाबतची जी सविस्तर कार्यपद्धती नमूद करण्यात आली केली आहे, ती कार्यपद्धती याद्वारे 
लागू करण्यात येत आहे. 

याअनुषंगाने वित्त विभागाकडून देण्यात येणारे आदेडा व सुधारणा लागू राहतील. सदर आदेश 
अंमलात आणण्याबाबत आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उचित कार्यवाही करावी. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०९०८१११५५२३६२१ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 


EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=19c6c23f5 10a80926e9b7ee5db235979452f3f9e891 
8118634069a6cc7a22b9f, postalCode=400032, 

st=Mahi 


htra, 
M A H AJ A N INumber=1A39CEF3C157B9EE6A2ABE5779ACF2336826 
13F7B9C335D6BF4877267695CECA, TUSHAR VASANT 
MAHAJAN 
Date: 2023.09.08 11:20:34 +05'30' 


(तुषार महाजन) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
भारत सरकारचे संचालक, वित्त विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, (ECB & PR Division), नवी दिल्ली, 
मुख्य लेखा अधिकारी, बी ब्लॉक, दिल्ली प्रशासन विकास भवन, नवी दिल्ली. 
नियंत्रक, लेखा, परराष्ट्र मंत्रालय, नवी दिल्ली 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा-१), महाराष्ट्र, मुंबई, 


9) 
) 
) 
) 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता १). महाराष्ट्र, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


A 


CS 0८ ww 


षु 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा-२), महाराष्ट्र, नागपूर, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता- २), महाराष्ट्र, नागपूर, 

मा. राज्यपालांचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, 

१०) मा. उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, 

११) सर्व मा. मंत्री व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

१३) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 
) 


Nn S&S O&M 


vz 


१४) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
१५) मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अंनियो-२०२३/प्र.क्र.२८/टिएनटी-६ 


१६) मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

१७) सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद व संसद सदस्य, 

१८) प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई.. 

१९) प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

20) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

२१) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई.. 

२२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

२३) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

२४) मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 

२५) विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली. 

२६) शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२७ सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 

२८) मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिनस्त विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 

२९) सर्व विभागीय आयुक्त, 

30) सर्व जिल्हाधिकारी, 

३१) सर्व जिल्हयातील निवडमंडळे 

३२) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

३३) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

३४) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 

३५) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर. 

३६) संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा. कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई. 

३७) सह संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण/पुणे/नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती/नागपूर, 

३८) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, 

३९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

४०) सर्व उपकोषागार अधिकारी, 

४१) कार्यकारी संचालक, निवृत्तिवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण, बी-१४ / ए, छत्रपती 
शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय, नवी दिल्ली- ११००१६ ४१. 

82) कार्यकारी उपाध्यक्ष, मे. एन. एस. डी.एल. e-Governance Infrastructure Limited, १ ला 
मजला, टाईम्स टॉवर, कमला मिल कम्पाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- ४०००१३ 

४३) सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, 

४४) सर्व जिल्हयांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 

४५) शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.. 

४६) तंत्र शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

४७) संचालक, महानगरपालिका प्रशासन, मुंबई. 

४८) सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक, 

४९) सर्व शिक्षणाधिकारी 

५०) शिक्षण निरीक्षक बृहन्मुंबई, दक्षिण/ उत्तर पश्चिम, 

५१) सर्व प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका शिक्षण मंडळ, 

५२) सर्व महानगरपालिका व नगरपरिषदा, महाराष्ट्र राज्य. 

५३) सर्व जिल्हयांचे वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण), 

५४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील सर्व कार्यासने. 

५५) अवर सचिव, वित्त विभाग, सेवा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५६) निवड नस्ती. (२८/२०२३). 


